महाराष्ट्र हासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.३८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ०२ डिसेंबर, २०२० 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील उच्चश्रेणी लघुलेखकांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली 
करण्यात येत असून, त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने 
पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ | लघुलेखकाचे सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
क्र. | श्रीमती नांव 

Pa] २ (तिका शशश ५ 

। १_| श्रीमती | सं.सं.बेडेकर | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग | कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग 


२. हे आदेश तत्काळ अंमलात येतील. श्रीमती बेडेकर यांना संबंधित विभागाने बदली झालेल्या 
विभागामध्ये हजर होण्यासाठी तत्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. श्रीमती बेडेकर यांनी 
बदली झालेल्या विभागामध्ये तत्काळ रुजू व्हावे. 


सदर शासन Bes महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०२१२१४१०३३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Gajanan 

Bhimrao Gurav « 
(ग. भि. गुरव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१8351९6. 


प्रति, 
श्रीमती सं.सं.बेडेकर, उच्चश्रेणी लघुलेखक(इंग्रजी, उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 


१ अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन 
विभाग, 

२) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

३) निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ). 


